कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा 2023 च्या 
प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२३. 


वाचा- 

१) शासन निर्णय क्र. विपनि-२७२२/प्र.क्र.८/का.१७, दि. ५ एप्रिल, २०२२ 

२) शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ दि. २२ डिसेंबर, २०२२ 
शासन परिपत्रक- 

मंत्रालयीन संवर्ग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधीळ सहायक कक्ष अधिकारी 
तसेच विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्या कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी 
घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षेचे प्रशिक्षण वर्ग सोमवार दि. 30 जानेवारी, २०२३ ते बुधवार दि. ६ मार्च, 
2023 या कालावधीत परिषद सभागृह. ६ वा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत. मुंबई येथे आयोजित 
करण्यात येणार आहेत. 


या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ठांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


परिशिष्ठ विषय संबंधित उमेदवारांनी सोबतच्या 
अ प्रश्षिक्षण वर्गास प्रवेश देण्यात आलेल्या उमेदवारांची | सर्व परिशिष्ठांचे अवलोकन 
नावे करून त्याप्रमाणे प्रशिक्षणास 
उपस्थित रहावे. 
ब प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक a 
ae eee ee सदर प्रशिक्षणासाठी संबंधित 
क परनिहाय अंतर्भूत विषयांचा अभ्यासक्रम व 
र पुस्तकांचे स्रोत उमेदवाराची ८० टक्के उपस्थिती 
स्तकांचे स्रोत 
: अनिवार्य आहे. 


२. सदर परीक्षेसाठी शासन निर्णय दि.५.०४.२०२२ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमातील 
सामाईक विषयांबाबतचे प्रशिक्षण सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१७ मार्फत आयोजित करण्यात येईल . 
तसेच, स्वतंत्र विषयांबाबतचे प्रशिक्षण संबंधित विभाग/कार्यालयांमार्फत आयोजित करण्यात येईल. 


३. सर्व मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात येते की, 
त्यांनी सदरहू परिपत्रक सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी / कक्ष अधिकारी ( प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर 
असलेल्या उमेदवारांसह ) यांच्या लेखी निदर्शनास आणावे व त्यांना उपरोक्त प्रशिक्षण वर्गास हजर 
राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०१२५१५१३०४११०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT ATAMARAM NAVGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

P RA S HA NT ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1aa19561 cb9df1 0dSed 18ea1e2dd9c21abc8f0'13acd1abf3 
2b760e9654b815c8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ATAMARAM N AVG E serialNumber=CCO9BD62F22C3FE43CEF4F7746E3347 362ED6D53C 
DSE3C1EDBC44748819D1016, cn=PRASHANT ATAMARAM NAVGE 


Date: 2023.01.25 15:17:40 +05'30" 


(प्र.आ. नावगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापन). 
३. श्री. प्रशांत साजणीकर, सहसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. श्रीम. गीता कुलकर्णी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. श्री. ना.रा.थिटे, विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्री कामगार यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री. राजेंद्र वाघ, उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्री. आ. अ. लोपीस, से.नि. अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. श्रीम. आरती देसाई, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. श्रीम. गीता यादव, कक्ष अधिकारी, उपसभापती कार्यालय, विधानमंडळ, मुंबई. 
१०.श्रीम. माधवी शिंदे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.श्री. संदीप जाधव, सहायक कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.श्रीम. अमृता मनवे, सहायक कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कार्यासन १४-ब , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ परीक्षाचे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी 2023 मध्ये घ्यावयाच्या विभागीय 
परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांची यादी 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग 
| 9. | श्रीम. अर्चना राजेंद्र ढाकणे कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
२. श्रीम. रेणूका गुंडप्पा सक्रेवार वित्त विभाग 
३. | श्री. विनोद दिवाकर मेळेकर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
४. । श्रीम. रचना राजेश जाधव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
५. | श्री. शहोखर तुकाराम जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
६. | श्री. अशोक गोरक्षनाथ गावडे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
७. श्रीमती प्रभा मधूकर बांगर जलसंपदा विभाग 
श्रीमती मिनल सुर्यकांत भगत जलसंपदा विभाग 
९. | at. संदीप अविनाश agai जलसंपदा विभाग 
१०. | ०. | श्रीमती प्रियंका मोहन कांबळे जलसंपदा विभाग 
| 996 | १. | श्रीमती दिप्ती दिपक नाकते जलसंपदा विभाग 
१२. | श्री. अमर रावसाहेब पवार जलसंपदा विभाग 
१३. | श्रीमती शुभदा रमाकांत राणे जलसंपदा विभाग 
१४. | श्री. श्रीकांत महादेव निबाळकर विधी व न्याय विभाग 
१५. | श्रीमती दिपा संदेश जाधव विधी व न्याय विभाग 
१६. | श्रीमती कुंदा सुरेश पायघन सामान्य प्रशासन विभाग 
१७. | श्रीमती अनघा रविद्र मोरे सामान्य प्रशासन विभाग 
१८. | श्रीमती शितल राघवेंद्र नाईक सामान्य प्रशासन विभाग 
१९. | श्री.अजित तुकाराम नाकते सामान्य प्रशासन विभाग 
२०. | श्रीमती अंजली दडारथ राठोड महसूल व वन विभाग 
२१. | श्री. हंकर आत्माराम खुटवड महसूल व वन विभाग 
२२. | श्री. श्रीहरी रामदास पल्हाडे महसूल व वन विभाग 
२३. | श्री. प्रविण भास्कर किणी महसूल व वन विभाग 
२४. | श्री. शरद सिताराम पवार महसूल व वन विभाग 
२५. | श्री. ग्यानदेव माणिक पवार कृषि व पदुम विभाग 
२६. | श्री. राहूल भाऊसाहेब टिके ग्रामविकास विभाग 
२७. | श्री. सतिश मधुकर सावंत ग्रामविकास विभाग 
२८. | श्रीमती वैदेही विशाल राऊत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२९. | श्री. अरूण दिनकर जाधव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
३०. श्रीमती प्रसन्नप्रभा वसंतराव साळवे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग 
३१. | श्रीमती सुप्रिया पांडूरंग पवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३२. | श्रीमती रूपाली भूषण पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३३. श्री. पंडीत चंद्रकांत इंमडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३४. श्री. विश्वेश्वर दत्तात्रय नकाते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३५. | श्री. प्रतिक after चव्हाण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३६. श्री. अतुल भिमराव धनविजय अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
३७. | ait. राहूल शामराव पवार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
३८. | श्रीमती तन्वी अरविद जमदाडे संसदीय कार्य विभाग 
३९. श्रीमती सुचिता सुरेश भुसारे आदिवासी विकास विभाग 
४०. श्री. दत्तात्रय केलास गिरी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
४१. | श्रीमती तेजस्विनी लक्ष्मण शिदे उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
४२. श्री. प्रतिक विश्वनाथ are उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
४३. | श्रीमती अश्विनी अर्जुनराव पोतलवाड उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
४४. श्रीम. समृध्दी संदिप परब सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४५. श्री. सुरज विठ्ठल घाडगे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
vg. श्री. चंद्रवदन सहदेवराव हगवणे नगर विकास विभाग 
४७. श्रीम. वेशाळी विजय उगवे (ara) गृह विभाग 
४८. | श्रीम. वंदना प्रविण कांबळे गुह विभाग 
४९. श्री. देवेंद्र सिताराम पवार गृह विभाग 
५०. | ait. राहुल जयवंत सुर्यवंशी गृह विभाग 
५१. | श्री. सचिन वंसत बाळसराफ नियोजन विभाग 
५२. | श्रीम. स्मिता प्रियदर्शान भालेराव नियोजन विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


परिशिष्ट - ब॒ 


(शासन परिपत्रक क्र.:- परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ सोबतचे सहपत्र) 
कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०२३ च्या प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक. 


प्रशिक्षणाचा तास व वेळ पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास 
दिनांक सकाळी १०.३०ते | सकाळी 99.300 दुपारी १२.३० ते 
११.३० दुपारी १२.३० ०१.३० 
३० जाने, ते २ | पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग २) | पेपर क्र. १ (भाग २) | पेपर क्र. १ (भाग १) 
फेब्रु, २०२३ । व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. ना.रा. थिटे श्री. ना.रा. थिटे श्रीमती गीता 
कुलकर्णी 
३ फेब्रुवारी, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग २) । पेपर क्र. १ (भाग ३) | पेपर क्र. १ (भाग १) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव श्री. ना.रा. थिटे श्री. ना.रा. थिटे श्री. राजेंद्र वाघ 
सार्वजनिक सुट्टी ४ व ५ फेब्रुवारी, २०२३ 
६ फेब्रुवारी, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. ३ (भाग १ | पेपर क्र. ३ (माग १) । पेपर क्र. १ (भाग १) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती आरती । श्रीमती आरती देसाई । श्री. संदीप जाधव 
देसाई 


प्रशिक्षणासाठी सभागृह उपलब्ध नसल्याने दि. ७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी प्रशिक्षणास सुट्टी 


८ फेब्रुवारी, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. ३ (भाग १) | पेपर क्र. ३ (भाग १) । पेपर क्र. १ (भाग १) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती आरती । श्रीमती आरती देसाई । श्री. संदीप जाधव 
देसाई 
९ फेब्रुवारी, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. ३ (भाग १) | पेपर क्र. ३ (भाग १) । पेपर क्र. १ (भाग १) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती आरती । श्रीमती आरती देसाई | श्रीमती माधवी शिदे 
देसाई 
१० फेब्रुवारी, | विषय क्रमांक | पेपर क्र. १ (भाग-१) | पेपर क्र. १ (भाग-१ | पेपर क्र. १ (भाग-१) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती माधवी Bre | श्रीमती माधवी ठिदे | श्रीमती माधवी शिंदे 
सार्वजनिक सुट्टी ११ व १२ फेब्रुवारी, २०२३ 
१३ फेब्रुवारी, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. २ (भाग-१) पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ 
२०२३ ते १७ (फक्त मंत्रालयीन | (फक्त मंत्रालयीन 
फेब्रुवारी, संवर्गातील. व | संवर्गातील. व 
२०२३ लोकसेवा आयोगातील लोकसेवा आयोगातील 
ee स.क.अ) 
व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. आ.अ. लोपिस | श्रीम. गीता यादव श्रीम. गीता यादव 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


सार्वजनिक सुट्टी १८ व १९ फेब्रुवारी, २०२३ 


२० फेब्रुवारी, | पेपर क्रमांक | पेपर क्र. २ (भाग-१) पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ 
२०२३ व २१ (फक्त मंत्रालयीन | (फक्त मंत्रालयीन 
फेब्रुवारी, संवर्गातील. व | संवर्गातील. व 
२०२३ लोकसेवा आयोगातील | लोकसेवा 
स.क.अ.) आयोगातील 
स.क.अ.) 

व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. आ.अ. लोपिस | श्रीम. गीता यादव । श्रीम. गीता यादव 

२२ ते २४ फेब्रु, | पेपर क्रमांक | पेपर क्र. २ (भाग-१) | पेपर क्र. २ (माग २) | पेपर क्र. ३ (भाग २) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. आ.अ. लोपिस | श्री. प्रशांत साजणीकर | श्री. प्रशांत 

साजणीकर 
सार्वजनिक सुट्टी २५ व २६ फेब्रुवारी, २०२३ 

२७ फेब्रुवारी, पेपर क्रमांक =| पेपर क्र. २ (भाग-१) | पेपर क्र. २ (भाग २) | पेपर क्र. ३ (भाग २) 

२०२३ व२ । व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. आ.अ. लोपिस | श्री. प्रशांत साजणीकर | att. प्रशांत 
मार्च, २०२३ साजणीकर 
३ मार्च, २०२३ | पेपर क्रमांक । पेपर क्र. २ (भाग २) | पेपर क्र. २ (भाग २) | पेपर क्र. २ (भाग?) 
व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती अमृता श्रीमती अमृता मनवे | श्रीमती अमृता मनवे 
मनवे 
सार्वजनिक सुट्टी ४ व ५मार्च, २०२३ 

६ मार्च, २०२३ | पेपर क्रमांक । पेपर क्र. २ (भाग २) | पेपर क्र. २ (भाग २) | पेपर क्र. २ (भाग २) 

व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती अमृता श्रीमती अमृता मनवे । श्रीमती अमृता मनवे 
मनवे 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


परिशिष्ट-क 
(झासन परिपत्रक क्र.:- परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ सोबतचे सहपत्र) 
पेपरनिहाय अंतर्भूत विषयांचा अभ्यासक्रम व अनुषंगीक पुस्तकांची माहीती 


अ) मंत्रालय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच विधि व न्याय 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्याकरीता सामाईक पेपरच्या अभ्यासक्रमाची माहीती 


प्रश्नपत्रिका | भाग क्र. विषय विषयाचा अभ्यासक्रम | अभ्यासक्रमाच्या 
क्रमांक अनुषंगाने 
पुस्तकांच्या 
उपलब्धतेचे स्त्रोत 
१ १ भारताचे संविधान, “भारताचे 
(एकूण गुण | (५० गुण) | संविधान, इतर संविधान” या 
१००) (पुस्तकासह) | सेवाविषयक नियम पुस्तकाच्या प्रती 
शासकोय 
मुद्रणालय, चर्नी 
रोड येथे उपलब्ध 
आहेत. 
आरक्षण आरक्षण धोरण 
बिंदूनामावली, (शा.नि.२२.१.२०० 
8) 
सेवाप्रवेश नियम, | पदोन्नतीचे 
पदोन्नती, ज्येष्ठता, । मार्गदर्शाक तत्वे 
मानीव दिनांक (शा.नि.दि. 
१.८.२०१९) 
बदली अधिनियम 
२००५ (शा.नि.दि. 
१२.५.२००६) 
प्रतिनियुक्ती धोरण 
(शा.नि.दि.१७.१२. 
२०१६, व 
१६.२.२०१८) 
२ १ म.ना.से.(वेतन) व इतर म.ना.से. (वेतन) 
(एकूण गुण | (७० गुणो नियम, १९७९ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


१००) | (पुस्तकासह) म.ना.से. (सेवेच्या 
सर्वधारण शर्ती) 
नियम, १९८१ 
म.ना.से. (पदग्रहण 
अवधी, स्वीयेतर सेवा | सदर नियम वित्त 
आणि निलंबन, | विभागाच्या 
बडतर्फी व सेवेतून | संकेतस्थळावर 
काढणे या काळातील | “कायदे व नियम” 
प्रदाने) नियम, १९८१ ।या मथळयाखाली 
उपलब्ध आहेत. 
म.ना.से. 
(निवृत्तीवेतन) नियम, 
१९८२ 
म.ना.से. 
(निवृत्तीवेतनाचे 
अंशराशीकरण) 
नियम,१९८४ 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजना (NPS) 

२ AAT (BRA व | म.ना.से.'शिस्त व | सदर नियम सामान्य 
(३० गुण | अपिल), महाराष्ट्र शासन | अपील) नियम, | प्रशासन विभागाच्या 
(पुस्तकासह) | कार्यनियमावली व | विभागीय चौकशी | संकेतस्थळावर 

कार्यनियमावळी अन्वये | नियम पुस्तिका १९९१, | “कायदे व नियम” 

दिलेले अनुदेश या मथळयाखाली 
म.ना.से. (वर्तणूक) | उपलब्ध आहेत 
नियम १९७९ 
कार्यनियमावली सामान्य प्रशासन 
(पहिली अनुसूची विभागाच्या 
वगळून) संकेतस्थळावर 

“इतर महत्वाचे दुवे” 

कार्यनियमावली या मथळयाखाली 
अन्वयेचे अनुदेशा उपलब्ध आहेत 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


3 
(एकूण गुण 
१००) 


१ माहिती अधिकार व इतर | माहिती अधिकार व | माहीतीचा अधिकार 
(६० गुण) अधिनियम इतर अधिनियम | अधिनियम २००५ 
(पुस्तकासह) (अधिनियमांच्या शासनाच्या 
प्रतीसह) संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे. 
आपत्ती व्यवस्थापन | आपत्ती व्यवस्थापन 
कायदा व धोरण | कायदा २००५ 
(अधिनियम व शासन | शासनाच्या 
निर्णयाच्या प्रतींसह) । संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे. 
२ टिप्पणी व मसुदा लेखन व | टिप्पणीलेखन व 
(४० गुण) | इतर मसुदालेखन, 
(पुस्तका अशासकीय | 
शिवाय) विधेयकांबाबतची 
कार्यपद्धती, 
अधिनियम व नियम 
यामध्ये सुधारणा 
करण्याची कार्यपद्धती 


ब) मंत्रालय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच विधि व न्याय 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्याकरीता स्वतंत्र पेपरच्या अभ्यासक्रमाची माहीती 


प्रश्नपत्रि । भाग क्र. विषय विषयाचा अभ्यासक्रम । अभ्यासक्रमाच्या 
का अनुषंगाने पुस्तकांच्या 
क्रमांक उपलब्धतेचे स्त्रोत 
केवळ मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी 
१ २ विधानसभा/विधानपरिष | महाराष्ट्र महाराष्ट्र 
(एकूण | (५० गुण) | द नियम व योजना विधानसभा/विधानपरि विधानमंडळाच्या 
गुण १००) | (पुस्तकासह) षद नियम (पुस्तकांसह) संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहेत. 
मंत्रालयीन संवर्गातील 
सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र 
पेपर क्रमांक १ (भाग २) 
मधील विषयांचे 
प्रशिक्षण सामान्य 
प्रशासन 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


विभाग/कार्या.१७ 
मार्फत आयोजित 
करण्यात येईल. 


विद्यमान महत्वाच्या 
शासकीय योजना 
(पुस्तके, शासन निर्णय 
आणि टिप्पण्यांशिवाय) 


केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा 


T आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी 


१ २ 
(एकूण । (५० गुण) 
गुण १००) | (पुस्तकास 

ह) 


महाराष्ट्र लोकसेवा 


म.लो.आ. 


आयोगातील कामकाज 


(विचारविनियमयापासून 
सूट) विनियम, १९६५ 


FOL. (सदस्य 
आणि कर्मचारी)(सेवेच्या 
शर्ती) विनियम, १९७१ 


महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाचा वार्षिक 
अहवाल 


महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाबरोबर 
पत्रव्यवहार करताना 
अनुसरावयाची 
कार्यपद्धती 


भारताचे संविधान 
मधील भाग चौदा, 
प्रकरण दोन- लोकसेवा 
आयोग अनुच्छेद 
क्र.३१५ ते ३२३ 


आयोगाकडून प्रसिध्द 
करण्यात येणाऱ्या 
जाहिरातीचे प्रारुप. 


आयोगाची 
कार्यनियमावली. 


महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग यांचेमार्फत 
प्रशिक्षण आयोजित 
करण्यात येईल. तसेच 
सदर विषयाच्या 
पुस्तकांबाबतची 

उपलब्धता महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या 
कार्यालयामार्फत 

कळविण्यात येईल. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


| केवळ विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्यासाठी 


नियोजन योजना, 
माहिती व्यवस्थापन 
प्रद्धती (MPSIMS) 


१ २ विधिविषयक कामकाज | विधिविषयक कामकाज | विधि व न्याय विभाग 
(एकूण । (५० गुणो चालविण्याचे नियम यांचेमार्फत प्रशिक्षण 
गुण १००) | (पुस्तकांस पत्रलेखन, शपथपत्र, आयोजित करण्यात 
8) युक्‍तीवादांचे प्रत्यक्ष येईल. तसेच सदर 
मसुदालेखन विषयाच्या 
पुस्तकांबाबतची 
उपलब्धता विधी व 
न्याय विभागामार्फत 
कळविण्यात येईल. 
मंत्रालय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता 
४ | अर्थसंकल्प नियम महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
(एकूण गुण पुस्तिका व इतर नियमपुस्तिका व इतर, वित्त विभागाच्या 
ee) wai संकेतस्थळावर “कायदे 
(पुस्तका मुंबई वित्तीय नियम eee 
सह १९५९ 
मथळयाखाली उपलब्ध. 
महाराष्ट्र आकस्मिक मंत्रालय व महाराष्ट्र 
खर्च नियम १९६५ लोकसेवा आयोगाच्या 
कार्यालयातील 
वित्तीय अधिकार सहायक कक्ष 
नियमपुस्तिका १९७८ अधिकाऱ्यांकरीता 
Te स्वतंत्र पेपर क्रमांक ४ 
अथसंकल्पीय अंदाज मधील विषयांची 
Pray aren worst व्याख्याने सामान्य 
(BEAMS) प्रशासन 
विभाग/कार्या.१७ 
राज्य योजना, जिल्हा मार्फत आयोजित 
योजना, महाराष्ट्र ava ahs. 


खरेदी नियम 


(Procurement Rules) 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेकरीता 


8 
(एकूण 
गुण १००) 


विधि विषयक बाबी 


Code of Civil 
Procedure, 1802 
Code of Criminal 
Procedure, १९७२ 
General Clauses 
Act, 9289 
Interpretation of 
Statute 

Bombay High Court 
(Original Side) 
Rules,4I& co 
Bombay High Court 
(Appellate Side) 
Rules, १९६० 
Supreme Court 
Rules, 9S && 

Indian Contract 
Act, 922 
Industrial Dispute 
Act, I8s9 

Right to Fair 
Compensation and 
Transparency in 
Land Acquisition, 
Rehabilitation and 
Resettlement 
Act,2093 The 
Provincial Small 
Causes Court 
Act, Id 29 


विधि व न्याय विभाग 
यांचेमार्फत प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात 
येईल. तसेच सदर 
विषयाच्या 
पुस्तकांबाबतची 
उपलब्धता विधी व 
न्याय विभागामार्फत 
कळविण्यात येईल. 


स 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


